शासनाच्या जाहिरातीमधील मजकूर नियमानसंदर्भात 
गठीत केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीवरील ३ 
अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- मावज-२०२०/प्र.क्र.१४/३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ जुले, २०२०. 

वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०१८/प्र.क्र.१६७/३४, 

दिनांक ४ ऑगस्ट, २०१८. 
प्रस्तावना :- 

मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्या दिनांक १३.०५.२०१५ रोजीच्या आदेशातील निर्णयानुसार 
भारत सरकारमार्फत शासनमान्य जाहिरात प्रकाशित करण्यासंदर्भात निर्माण होणाऱ्या तक्रारींचे वेळोवेळी 
निरसन करण्याकरिता त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्याकरिता केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालयास 
आदेशित केले आहे. त्यानुषंगाने ?8। (प्रेस SRAM ब्युरो) यांनी त्यांच्या स्तरावर त्रिसदस्यीय समिती 
गठीत केली आहे. 

मा.सर्वोच्च न्यायालायाच्या दि. १३.०५.२०१५ रोजीच्या आदेशातील नियम क्र.६ मधील तरतुदीनुसार 
महाराष्ट्र शासनामार्फत शासनमान्य जाहिरात प्रकाशित करण्यासंदर्भात निर्माण होणाऱ्या तक्रारींचे वेळोवेळी 
निरसन करण्याकरिता तज्ज्ञ जाणकारांची दिनांक ४ ऑगस्ट, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये त्रिसदस्यीय 
समिती गठीत करण्याकरिता ३ अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली असून त्यांची मुदत दिनांक ४ 
ऑगस्ट, २०२० पर्यंत आहे. त्रिसदस्यीय समितीवर नेमण्यात आलेल्या “ ३ अशासकीय सदस्य “ यांच्या 
नियुक्त्या रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधी होती. 
शासन निर्णय :- 

मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्या दिनांक १३.०५.२०१५ रोजीच्या आदेशातील निर्णयानुसार 
भारत सरकारमार्फत शासनमान्य जाहिरात प्रकाशित करण्यासंदर्भात निर्माण होणाऱ्या तक्रारींचे वेळोवेळी 
निरसन करण्याकरिता त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्याकरिता केंद्रिय सूचना व प्रसारण मंत्रालयाने 
मा.सर्वोच्य न्यायालयाच्या दि. १३.०५.२०१५ रोजीच्या आदेशातील नियम क्र.६ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र 
शासनामार्फत जाहिरात प्रकाशि करण्यासंदर्भात निर्माण होणाऱ्या तक्रारींचे वेळोवेळी निरसन करण्याकरिता 


तज्ज्ञ जाणकारांची दिनांक ४ ऑगस्ट, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वय त्रिसदस्यीय समितीवर ३ अशासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.१४/३४ 


सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली असून त्यांची मुदत ४ ऑगस्ट,२०२० पर्यंत आहे. त्रिसदस्यीय समितीवर 


गठीत केलेल्या खालील ३ अशासकीय सदस्य यांच्या नियुक्त्या या शासन निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात येत 


आहेत. 
अ. नांव संस्था/नियत पद पत्ता 
क्र. कालिक 
र श्री. प्रदीप मैत्र ।कै.हिंदुस्थान | सहयोगी बिल्डींग नं.१ फ्लट नं.२, पत्रकार सहनिवास, 
टाईम्स, संपादक अमरावती रोड, सिव्हील लाईन, 
नागपूर नागपूर-४४०८०१ 
मो.क्र.१४२३१०५५०५ 
दू.क्र.०७१२-२५२३६४८ 
pradipmaitra@gmail.com 
2. श्री. सारंग दर्शने | दै.महाराष्ट्र | वरिष्ठ ४०३,8, आराधना तेजपाल SHA रोड नं.२, 
टाईम्स, सहसंपादक | विलेपार्ले (ई), मुंबई-४०००५७ 
मुंबई मो.क्र.९८२१५०४०२५ 
darshanesarang@gmail.com 
3.  श्री.प्रसाद काथे | झी २४तास | संपादक ११/१३२, धन्वंतरी सोसायटी, 
३ रा मजला,चारकोप कांदिवली (7), 
मुंबई-४०००६७ 
मो.क्र.१८२०४२३३४९ 
दू.क्र.८६९३१९० 
prasadkathe@gmail.com 


सदर आदेश, शासनाच्या जाहिरातीमधील मजकूर नियमनासंदर्भात गठीत केलेल्या त्रिसदस्यीय 
समितीवरील “ 3 अज्ञासकीय सदस्य “ यांच्या निदर्शनास आणावेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००७२८१२३६०८३७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramkisan Narayanrao Musale 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 


Ra mM ki S a al Administration Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb055bf1 54f99ec0b0d9e61320 


N a raya al fa 0 M u Sa le 9e20e7a215f026da6875ae, cn=Ramkisan Narayanrao 


Musale 
Date: 2020.07.28 12:40:05 +05'30' 


(रा.ना.मुसळे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत , 


१) सर्व सदस्य, विश्वस्त संस्था, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.१४/३४ 


A 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
सचिव (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई 
सचिव सचिव (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय,मुंबई 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय,मंत्राळय,मुंबई 
सर्व संचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय,मंत्राळय,मुंबई 
मा.राज्यमंत्री, (मा. व ज.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/विधी व न्याय विभाग/ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग/सचिव, समाजकल्याण विभाग/सचिव, महिला व बालविकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
९) सह/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाक (मा.व ज.)/सार्वजनिक आरोग्य विभाग/गृह विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
qo) धर्मादाय आयुक्‍त, वरळी, मंबई. 
११) उपसंचालक (वृत्तशाखा) (प्रकाशने) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय,मुंबई यांजकडे 
प्रसिध्दीसाठी, 
उपसंचालक (माहिती) महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली, 
सर्व उपसंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय,मंत्राळय,मुंबई 
सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, 
महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेय), मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल, 9/2, (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 
श्री. प्रदिप मैत्र, बिल्डींग नं.फ्लॅट नं.२, पत्रकार सहनिवास, अमरावती रोड, सिव्हील लाईन, 
नागपूर-४४० ८०१. 
१८) श्री.सारंग दर्शने, ४०३, 8, आराधना, ३ रा मजला, चारकोप, कांदिवली (प.), मुंबई-४०० ०६७. 
१९) श्री. प्रसाद काथे, ११/१३२, धन्वंतरी सोसायटी, ३ रा मजला, चारकोप कांदिवली (प.), मुंबई-४०० ०६७. 
२०) अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 


mm SL AN 
आ क पळे ७ ला ककत कक दक 


१२ 
१३ 
१8 
१५ 
१६ 
१७ 


wer Se Te परळी, धक 


२१) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
२२) निवड नस्ती (कार्यासन-३४) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


